शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत कार्यरत 
डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर्स यांच्या मानधनात वाढ 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र. ८०/एस.डी. ३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ जून, २०१८ 


वाचा:- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२००९/प्र.क्र.९१/प्राशि-४, 
दि. १०/०२/२०१०. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२००९/प्र.क्र.९१/प्राशि-४, 
दि. २५/१०/२०१२. 
३) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१६/प्र.क्र.२५३/एस.डी.-३, 
दि. ०३/०१/२०१७. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधिन दि. २५ ऑक्टोबर, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये शालेय पोषण आहार या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेंतर्गत कार्यरत डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर्स यांना रु. ९६००/- प्रती माह इतके मानधन देण्यात येत 
आहे. सदर डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर्सना देण्यात येत असलेल्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शालेय पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत कार्यरत डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर्स यांचे मानधन 
दरमहा रु.१०९३२/- इतके करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मानधनवाढ प्रस्तुत शासन निर्णय 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील. 
२. यासाठीचा खर्च केंद्र शासनामार्फत शालेय पोषण आहार योजनेसाठी व्यवस्थापन, संनियंत्रण आणि 
मुल्यमापन (MME) या घटकाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर आदेश नियोजन आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१०५/१४७१, दि.०३/०५/२०१८ आणि क्र.१७५९/व्यय-५, दि.१७/०५/२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.८०/एस.डी.३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६०६११२५०५२४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
1 Va [| n a Education And Sports Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 
a 2.5.4.20=065279b98828b 1456ad0d62a97fa45ecee948af8a 

S | d d h a rt h Kh a | at be5a27104d4e132c5bd1d93a, cn=Suvarna Siddharth 
Kharat 
Date: 2018.06.06 11:27:27 +05'30" 
Tart 
(डा.सुवणा खरात) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५ , मुंबई/नागपूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


